महाराष्ट्र शासन 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र कार्यालयातील 
पदांचा सुधारीत आकृतीबंध. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण -२०१६/ प्र.क्र.३७/का-३७, 


मादाम काम रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक : २३ जुले, २०१९. 


वाचा : १. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.३७/का-३७,दिनांक १२ एप्रिळ,२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक 


वाचा येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मध्ये "राज्य निवडणूक आयोगातील 


ग्रंथपाळ व संगणक चालक ही एकाकी पदे असल्याने, त्यांचा ळिपीक टंकलेखक या संवर्गामध्ये 


समावेश करण्यास मान्यता दिळी आहे. तथापि, सदर संवर्गात आल्यावर संबंधितांनी लिपीक- 


टंकलेखक संवर्गासाठी आवश्‍यक असलेली अर्हता धारण करणे आवश्‍यक राहील. तसेच, त्यांना 


पूर्वलक्षी प्रभावाने कोणतेही आर्थिक लाभ, थकबाकी तसेच दावा करता येणार नाही. याबाबत 


या ऐवजी ," राज्य निवडणूक आयोगातील ग्रंथपाल व संगणक चालक ही एकाकी पदे 


असल्याने राज्य निवडणूक आयोगातील ग्रंथपाळ व संगणक चालक ही पदे लिपिक टंकलेखक या 


संवर्गात दर्शविळी असली तरी सदर पदावर सद्य:स्थितीत कर्मचारी कार्यरत असल्यामुळे सदर 


पदावरील व्यक्‍ती सेवानिवृत्त होईपर्यन्त त्या पदाची पदनामे व वेतनश्रेणी तीच राहील. सदर पदे रिक्‍त 


झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगास लिपिक टंकलेखकाच्या नियुक्तीसाठी २ पदे उपलब्ध 


होतील . ” असे वाचावे. 


३. तसेच, शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील अनु.क्र.१० येथे 
अ. पदनाम ६व्या आयोगानुसार पद अ.क्र. संवर्ग Gal पद 
क्र वेतनश्रेणी संख्या आयोगानुसार संख्या 
वेतनश्रेणी 
i माहिती व ९३००-३४८००-५००० १ (६  ।सहायक एस-१९ : १ 
जनसंपर्क आयुक्त ५५१००-१७५१०० 


अधिकारी 


(जनसंपर्क) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०१६/ प्र.क्र.३७/का-३७, 


या ऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे, 
अ. पदनाम  £व्या आयोगानुसार पद अ. संवर्ग ६व्या आयोगानुसार पद 
क्र वेतनश्रेणी संख्या क्र. वेतनश्रेणी संख्या 
१०। माहिती व ९३००-३४८००-५००० ।१ ६ सहायक एस-१८: 7 
जनसंपर्क आयुक्‍त ४९१००-१५५८०० 
अधिकारी (जनसंपर्क) 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७२३१५०२५२९६०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHANDRAKANT 0९९५ o-Persorel,postalcode=400604, st MAHARASHTRA, 


serialNumber=954ad83749ba79274c3a5435cc2a2064339d343d 
556e1e9f6bc38bc0525314e2, cn=CHANDRAKANT 


KRUSHNARAO DANGE KRUSHNARAO DANGE 


(चंद्रकांत डांगे ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.अपर मुख्य सचिव,(वित्त विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव तथा मु.रा.अ.यांचे स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८ 
९ 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मुंबई ३२ 
१०.उप सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
११.उप सचिव,(कार्या-३७/कार्या-२५/कार्या-१९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१२.अवर सचिव,(कार्या-३७/), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१३.वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थसंकल्प १९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१४.निवड नस्ती (कार्या-३७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


